“वृक्ष लागवड व संगोपन” ही योजना 
राबविण्यासाठी निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- २०१६/प्र.क्र.१०८/का-१ (भाग-१) 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- (9) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.साववि-२०१६/प्रक्र.८० 
(भाग-२)/फ-११, दिनांक २५ जुले,२०१८. 
(२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय सम क्र., 
दि. १४ फेब्रूवारी, २०१९ व दि.१७.५.२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


वाचा एक येथील महसूल व वन विभागाच्या दि.२५/७/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
तरतूदींच्या अनुषंगाने प्रत्येक प्रशासकीय विभागामध्ये, “वृक्षारोपण व संगोपन” ही योजना राबविण्यासाठी 
विभागास दरवर्षी उपलब्ध होणा-या एकंदरीत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी “कार्यक्रमावरील खर्चामधून” 
०.५ टक्के च्या मर्यादेत निधी सदर योजनेसाठी उपलब्ध करून द्यावयाचा आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी या विभागाने या योजनेसाठी रु. १ कोटी इतक्या रकमेची तरतुद केली आहे. 


वाचा दोन येथील महिला व बाल विकास विभागाच्या दिनांक २७/५/२०१८ च्या पत्रान्वये महिला 
व बालविकास आयुक्तालय, पुणे व एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना कार्यालय बेलापूर, नवी मुंबई या 
कार्यालयांना एकूण २,२९,७५० इतके वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट देण्यात आलेले आहे. 


२०१९-२० मधील नियोजित वृक्ष लागवडीच्या उद्दीष्टानुसार, वृक्ष लागवड व संगोपन यासाठी प्रती 
वृक्ष रु. २५/- याप्रमाणे सदर कार्यालयांकडील वृक्ष लागवड खर्चाचे नियोजन खालीलप्रमाणे करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | कार्यालयाचे नाव सन २०१९मधील एकूण | प्रती वृक्ष | एकूण खर्च रूपये 
वृक्ष लागवड उद्दीष्ट खर्च 
१ महिला व बाल विकास | १,०७,२५० २५ २६,८१,२५०/- 
आयुक्तालय, पुणे 
२ एकात्मीक बाळ विकास | १,०२,५०० २५ २५,६२,५००/- 


सेवा योजना कार्यालय 
बेलापूर, नवी मुंबई 
३ एकूण २,०९,७५० ५२,४३,७५०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- २०१६/प्र.क्र.१०८/का-१ (भाग-१) 


सबब, या योजनेंतर्गत “वृक्षारोपण व संगोपन” करण्यासाठी महिला व बालविकास आयुक्तालय, 
पुणे व एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना कार्यालय बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयांना निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वृक्ष लागवड योजनेकरीता राज्याच्या सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २४०६ ए ४३५ 
वृक्ष लागवड आणि संगोपण या लेखाशीर्षाखाली रु. १ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतुदीपैकी ०२ मजूरी या उद्दीष्टासाठी रु. २५ लक्ष इतकी तसेच २१- पुरवठा आणि सामुग्री या 
उद्दीष्टासाठी रु. ७५ लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी ६० टक्के इतकी तरतुद 
वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व नियंत्रण प्रणाळीवर उपलब्ध केली आहे. त्यानुसार ०२ 
मजुरी या उद्दीष्टासाठी रु. १५ लक्ष व २१- पुरवठा व सामुग्री या उद्दीष्टासाठी रु. ४५ लक्ष इतका निधी 
उपलब्ध आहे. 


२. वृक्षारोपण व संगोपन” या योजनेवरील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील खर्चाकरीता 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
एकूण रु. २,०९,७५० एवढे वृक्ष लागवडीच्या उद्दीष्ट देण्यात आले असून वृक्ष लागवड व संगोपन यासाठी 
प्रती वृक्ष रु. २५/- याप्रमाणे वृक्ष लागवड खर्चाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानूसार आयुक्त, 
महिला व बालविकास , पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना अनुक्रमे 
रू. २६,८१,२५०/- (अक्षरी रुपये सव्वीस लाख VAIS हजार SA पन्नास फक्त) व रू. २५,६२,५००/- 
(अक्षरी रुपये पंचवीस लाख बासष्ट हजार पाचशे फक्त) असा एकूण रू. ५२,४३,७५०/- (अक्षरी रुपये 
बावन्न लाख त्रेचाळीस हजार Beal पन्नास फक्त) एवढा निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष | निधी एकूण निधी 
२४०६ए४३५ 
महिला व बाल विकास | उद्दीष्ट -०२ ५,००,०००/- 
१ आयुक्तालय, पुणे २६,८१,२५०/- 
उद्दीष्ट -२१ २१,८१,२५०/- 
एकात्मीक बाल विकास सेवा | उद्दीष्ट -०२ ५,००,०००/- 
२ योजना कार्यालय बेलापूर, २५,६२,५००/- 
नवी मुंबई उद्दीष्ट -२१ २०, ६२,५००/- 
एकूण ५२,४३,७५०/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- २०१६/प्र.क्र.१०८/का-१ (भाग-१) 


२. सदर रक्कम मागणी क्रमांक “एक्स-१, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन, oy वनीकरण व 
परिस्थितिकी विकास, १०१ राष्ट्रीय वनीकरण व परिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, (००) (०१) शाश्वत 
विकास ध्येय (ध्येय १५-जमिनीवरील सजीव), अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजन), 
(२४०६ ए ३४५)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
खर्च करण्यात यावी. 


३. सदरशासननिर्णयवित्तविभागाच्या क्रमांक-अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-०३, दिनांक ०८ Yoh 
२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११०५१२४९०९२५३० असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 

Ramchandra Gujar «: 
(ला. रा. गुजर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
५. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६. मा. मुख्य सविच यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय मुंबई. 
७. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त/नियोजन/महसूल व वने/वने), मंत्रालय मुंबई. 
८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
९. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय संहायक, मंत्रालय मुंबई. 
१०. सह सचिव/उप सचिव महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय 
सहायक,मंत्रालय मुंबई. 


११. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२. aged, von बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

१३. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, मुंबई. 

१४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था- २०१६/प्र.क्र.१०८/का-१ (भाग-१) 


१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ बांद्रा, मुंबई. 

१६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड चेंबूर, मुंबई. 

qo. संचालक, राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य आणि पोषण FM, मुंबई. 

१८.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), 

मुंबई/नागपूर. 

१९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
BDS प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रषित. 

२३.निवड नस्ती कार्या- १. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


